महाराष्ट्र wa सिंधी साहित्य 
अकादमीमार्फत देण्यात येणाऱ्या पुरस्कार 
रकमेत वाढ करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२५६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. सिसाअ ७२१५ (१४)/ 
प्र.क्र.२३१/सां.का.४, दिनांक ०१ एप्रिल, २०१६. 


प्रस्तावना :- 


सिंधी भाषेच्या प्रसार-प्रचारासाठी तसेच, सिंधी साहित्याच्या सर्वांगीण उन्नती 
व विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी स्थापन करण्यात आलेली आहे. 
विभागाच्या उपर्निरदिष्ट शासन निर्णयान्वये सिंधी साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या 
साहित्यिकांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. पुरस्कार रक्‍कम निश्चित 
करण्याचा साधारणत: ०८ वर्षाचा कालावधी लक्षात घेता सदर पुरस्कार रकमेत दुपटीने वाढ 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सिंधी साहित्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या साहित्यिकांना दरवर्षी 
विविध पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. अकादमीमार्फत देण्यात येणाऱ्या खालील 
पुरस्कारांच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र पुरस्काराचे नाव पुरस्काराची रक्‍कम 
(रुपये) 

ae अखिल भारतीय जीवन गौरव सन्मान पुरस्कार २,००,००० 

२ | fet साहित्य क्षेत्रातील पुस्तक/ग्रंथांना ४,००,००० 
साहित्य/वाड:मय पुरस्कार - ४ (8 x 4,00,000) 
(प्रत्येकी रु.५०,०००) 

३ | पत्रकारीता पुरस्कार ५०,००० 

४ | अनुवाद पुरस्कार ५०,००० 

५ | काव्य पुरस्कार ५०,००० 

६ | नवोदित साहित्य पुरस्कार ५०,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२५६/सां.का.४ 


०२. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपर्निर्दिष्ट दिनांक ०१ एप्रिळ, २०१६ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. तसेच, सदर शासन निर्णय ज्या 
दिनांकास निर्गमित होईल त्या दिनांकापासून सदरचा निर्णय अंमलात येईल. 


०३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व 
संस्कृती, (००), १०२ कला व संस्कृती यांचे प्रचालन, (०९) सिंधी साहित्य अकादमी, (०९) (०१) 
सिंधी अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), (२२०५ १६९७) ०५ बक्षिसे या लेखाशिर्षाखाली त्या 
त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पित निधीतून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. यासाठी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ 
अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई यांची 
राहील. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०९२४११००१३३८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


Digital 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN # 


(गोपिचंद पांडुरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. अपर मुख्य सचिव सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
४. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२५६/सां.का.४ 


५. निवड समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य 
अकादमी यांचे मार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र, मुंबई 

१०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) - २, महाराष्ट्र, नागपूर 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसं.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४. निवड नस्ती, सां.का.४ 


one ७ OM 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


